महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाकडून 
कस्टमाईज्ड सेवार्थ प्रणालीसाठी उपलब्ध 
करून देण्यात आलेल्या तांत्रिक 
मनुष्यबळाकरीता ₹.६,३१,०००/- इतका 
निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : व्हीओसी-२०१८/प्र.क्र.१५/कौडशल्य-२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १४ जानेवारी, २०२१ 


वाचा : १) वित्त विभाग पत्र क्र.संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.२७/कोषा प्रजञा-४, दिनांक ०३ नोव्हेंबर,२०१८ 
2) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग अ.शा.पत्र क्र.संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.११०/आस्था-२, 
दिनांक २५ ऑक्टोबर,२०१९ व दिनांक २७ जानेवारी,२०२० 
३) महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ यांचे दि.०५ डिसेंबर,२०१९ व ३१ जानेवारी,२०२० 
४ कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग झासन निर्णय क्र.व्हीओसी-२०१८/ प्र.क्र.१५/ 
व्यशि-४, दि.०४ फेब्रुवारी,२०२० 


प्रस्तावना : 

उच्च व तंत्र शिक्षणविभागातंर्गत सर्व अकृषी विद्यापीठे, सर्व अनुदानित महाविद्यालये इतर 
अनुदानित संस्थामध्ये कस्टमाईज्ड एचटीई सेवार्थ प्रणाली राबविण्यासाठी महाराष्ट्र माहिती 
तंत्रज्ञान महामंडळ (॥818॥) यांना नेमण्यात आळे असून सदर प्रणालीमध्ये कौडल्य विकास व 
उद्योजकता विभागाचाही समावेश आहे. या “एचटीई सेवार्थ” प्रणालीमार्फत या विभागाच्या 
अधिपत्याखाली असलेल्या व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिनस्त असलेल्या 
अशासकीय अनुदानीत तंत्र माध्यमिक शाळा व उच्च माध्यमिक विद्यालयातील व्यवसाय 
अभ्यासक्रमामधील (fest व उच्च माध्यमिक व्यवसाय) कर्मचा-यांचे वेतन व भत्ते ऑनलाईन 
पध्दतीने अदा करण्यात येते. 

“एचटीई सेवार्थ” प्रणालीचा विकसन व देखभालीचा करारनामा माहे जुले,२०१८ अखेर 
संपुष्टात आला असल्याने याबाबतची सर्व जबाबदारी महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ 
(Mahall) कडे सोपविण्यात आली आहे. सदर प्रणाली नियमीत राहणेसाठी MahalT यांच्याशी 
स्वतंत्र करारनामा करून स्वतंत्र तांत्रिक मनुष्यबळ नेमून कस्टमाईज्ड सेवार्थ प्रणालीचे विकसन व 
देखभाल करण्याची कार्यवाही करणेबाबत वित्त विभागाने दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१८ च्या 
पत्रान्वये कळविले आहे. महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ (MahalT) शी झालेल्या करारानुसार 
कस्टमाईज्ड सेवार्थ प्रणालीचे विकसन व देखभाल तसेच तांत्रिक मनुष्यबळ उपलब्ध करणे यासाठी 
MahalT शी उच्च व तंत्र शिक्षण विगागामार्फत करार करण्यात आला आहे. सदर प्रणालीमध्ये उच्च 
व तंत्र शिक्षण विभागाचे ६९००० अधिकारी व कर्मचारी आणि कौशल्य विकास व उद्योजकता 
विभागाचे ९५३५ अधिकारी व कर्मचारी समाविष्ट आहेत. अधिकारी व कर्मचारी यांची संख्या 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हीओसी-२०१८/प्र.क्र.१५/कौशल्य-२ 


विचारात घेतली तर ती उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाची ८७ टक्के व कौडठल्य विकास व उद्योजकता 
विभागाची १३ टक्के इतक्या प्रमाणात आहे. सन २०१९ करीता MahalT शी झालेल्या करारानुसार 
कस्टमाईज्ड सेवार्थ प्रणालीचे विकसन व देखभाल तसेच तांत्रिक मनुष्यबळ उपलब्ध करणे यासाठी 
MahalT ला एकुण रु.३८,३१,२२९/- इतकी रक्कम द्यावयाचे ठरले आहे. ॥॥80&॥ ला अदा 
करावयाचे candi} १३ टक्के म्हणजेच रु.४,९८,०६०/- इतकी रक्‍कम ॥ लाया 
विभागामार्फत अदा करण्याबाबत उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने दिनांक २५ ऑक्टोबर,२०१९ च्या 
अर्धशासकीय पत्रान्वये कळविले आहे. तसेच सन जानेवारी२०२० ते मार्च २०२० या कालावधीचे 
MahalT कडून रु.१,३४,४७७/- इतक्या रकमेचे देयक विभागास दि.३१ जानेवारी,२०२० व्या 
पत्रान्वये We झाले आहे.त्यानुसार महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळास देयक अदा 
करण्याकरीता रु.६,३१,०००/- इतकी रक्‍कम संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, 
मुंबई यांना वितरीत करण्याची तसेच, यापूर्वी दि.०४ फेब्रुवारी,२०२० रोजी निर्गमित केलेला शासन 
निर्णय अधिक्रमीत करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाकडून कस्टमाईज्ड सेवार्थ प्रणालीसाठी उपलब्ध 
करून देण्यात आलेल्या तांत्रिक मनुष्यबळाकरीता रु.४,९८,०६०/- इतकी रक्कम अदा 
करण्याबाबत विभागाने यापूर्वी निर्गमित केलेला दिनांक ०४ फेब्रुवारी,२०२० चा झासन निर्णय 
अधिक्रमीत करण्यात येत आहे. 


२. महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ (Mahall) शी झालेल्या करारानुसार कस्टमाईज्ड 
सेवार्थ प्रणाळीचे विकसन व देखभाल तसेच तांत्रिक मनुष्यबळ उपलब्ध करणे यासाठी MahalT 
कडून प्राप्त झालेल्या जानेवारी,२०१९ ते डिसेंबर,२०१९ या कालावधीतील रु ४,९८,०६०/- व 
जानेवारी,२०२० ते मार्च,२०२० या कालावधीतील रु १,३४,४७७/- असा एकूण रु.६,३२,५३७/- 
इतक्या निधीच्या देयकाची पूर्तता जीएसटी,आयकर व अधिभार वगळून करण्यास मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


३. सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरीता कारांगिरांचे तांत्रिक व व्यावसायिक प्रशिक्षण 
योजनेतंर्गत (2230 ॥०३१) या लेखाशिर्षाखाळी संगणक खर्च (१७ या उदिष्टाखाली अर्थसंकल्पीत 
रु.६,३१,०००/- (सहा लाख ऐकत्तीस हजार फक्‍त) करण्यात आलेला निधी संचालक, व्यवसाय 
शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय ,मुंबई यांना वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


४. सदर रक्‍कम व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयातील आहरण व संवितरण 
अधिकारी यांचेमार्फत महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित (॥8॥8॥) यांना अदा करण्यात 
यावी. 


५. सदर बाबीवर होणारा खर्च “मागणी क्रमांक झेडए-०२, कारांगिरांचे तांत्रिक व व्यावसायिक 
प्रशिक्षण योजनेतंर्गत (२२३० ॥०३१) या लेखाशिर्षाखाळी संगणक खर्च (१७ ” या लेखाशीर्षाखाली 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हीओसी-२०१८/प्र.क्र.१५/कौठल्य-२ 


सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध असलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. तसेच खर्चाचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास विनाविलंब उपलब्ध करून द्यावे. 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, 
भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल,२०१५ अन्वये सुधारित केल्यानुसार वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका 
१९७८ भाग-पहिळा, उपविभाग-तीन मधील अ.क्र.४ अन्वये परिच्छेद क्र.२७ (2) (अ) अन्वये 
प्रशासनिक विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे 


७. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक २२५/व्यय-६/२०२०, दि.२४ 
डिसेंबर,२०२० अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकार/सहमतीन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०११५१५५१४९७६०३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Dr S Siddharth Kharat 
of Maharash 


stalCode=400032, st=Mah. ht 


Dr Suvarna 
Siddharth Kharat ‘sti 
(डॉ. सुवर्णा खरात) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

) सह सचिव/ सर्व उप सचिव, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग. 

) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ,मंत्रालय,मुंबई 
) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

) संचालक, ळेखा व कोषागरे,संगणक कक्ष,नवीन प्रशासन भवन, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


महालेखापाल % लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

महालेखापाल Yo GET व परीक्षा, महाराष्ट्र राज्य,मुंब.ई 

८) अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई. 

९) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई. 

qo) सचिव,कौडाल्य विकास व उद्योजकता विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
११) कक्ष अधिकारी (प्रशा-३), कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
2) निवड नस्ती, (कौडाल्य-२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


